“मुरबे, ता. जि. पालघर, येथे पाईल जेट्टी 
बाधणे “या कामाच्या रू.१६,२२,०८,५९४/- 
इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास 


प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०८२१/प्र.क्र.२८./बंदरे-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०3२ 
दिनांक :- १६ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- 9) गृह विभाग शासन निर्णय क्र.एमआयएस-०८२१/प्र.क्र.२८/बंदरे-१ 
दि.०६.०४.२०२२ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/अभि-१/२०२३-२४/३५८७, दि.०४.०८.२०२३. 
३) महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
मसामं/मुकाअ/अभि-१/२०२३-२४/मुरबे/५४२६, दि.१७.११.२०२३. 


प्रस्तावना:- 

मुरबे, ता. जि. पालघर, येथे पाईल जेट्टी बाधणे या कामासाठी कामासाठी गृह विभाग, 
शासन  निर्ण  क्र.एमआयएस-०८२१/प्र.क्र.२८/बंदरे-१,  दि.०६.०४.२०२२ अन्वये 
रु.१२,३२,६०,२०८/-इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आळी 
आहे. तद्नंतर महाराष्ट्र सागरी मंळाने दि. ०४.०८.२०२३ व दि. 99.99.2023 च्या पत्राव्दारे असे 
कळविले की, मुरबे, ता. पालघर येथील पाइल जेट्टी बांधणे या कामाची प्रथम निविदा सूचना 
दिनांक 02.99.2022 रोजी प्रसिध्द करण्यात आळी होती. सदर निविदेत दोन निविदाकार प्राप्त 
झाले व एकच निविदाकार पात्र ठरला स्पर्धात्मक निविदा होण्यासाठी केवळ एकच निविदाकार 
असल्यामुळे सदर निविदा रद्द करण्यात आली. द्वितीय निविदा दिनांक २१.०२.२०२३ रोजी प्रसिध्द 
करण्यात आली होती. सदर निविदेत दोन निविदाकार प्राप्त झाले परंतु दोन्ही निविदाकार तांत्रिक 
छाननीमध्ये अपात्र ठरले. त्यानंतर मंडळाकडून सदर कामासाठी जास्तीत जास्त स्पर्धात्मक 
निविदाकार प्राप्त होण्यासाठी निविदेमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आले. 


Sr. Description Existing Proposed 
No. of work 
7 Existing Construction of pile jetty in | Construction of pile jetty in creek or 
Definition | tidal condition sea/construction of bridge with pile 
foundation in creek/sea or river 
standing water. 
2. ltem Providing & laying cast in | Providing & Laying cast in situ/ready 
Description | situ/ready mix M8o RCC | mis Mvo RCC for 800/9000/9200 
for ooo mm mm 


Price Adjustment ची अट समाविष्ट करण्यात आली. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०८२१/प्र.क्र.२८./बंदरे-१ 


उपरोक्तनुसार सदर प्रकरणी झालेल्या दिरंगाईमुळे पाईल जेट्टी बांधणे या कामाच्या मूळ 
अंदाजपत्रकीय रकमेत रू.१२,३२,६०,२०८/- वरून रूपये १६,२२,०८,५९४/- इतकी वाढ झालेली 
आहे. ही वाढलेली रक्‍कम विचारात घेऊन व तद्नुषंगाने महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सादर केलेल्या 
प्रस्तावास अनुसरुन मुरबे, ता. जि. पालघर, येथे पाईल जेट्टी बांधणे या कामासाठी 
रु.१६,२२,०८,५९४/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

“मुरबे, ता. जि. पालघर, येथे पाईल जेट्टी बाधणे” या रु.१६,२२,०८,५९४/- (अक्षरी 
किंमत रूपये सोळा कोटी बावीस लाख आठ हजार पाचशे चौ-यान्नव मात्र) इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने सदर कामास आवऱ्यकतेनुसार केंद्र शासनाच्या व राज्य 
शासनाच्या सर्व आवश्‍यक परवानग्या प्राप्त करून घ्याव्यात. 

३. प्रकल्पाचे व्यस्थापन सुरळीत होण्याकरीता या क्षेत्रात अनुभवी व प्रगल्भ सलागाराच्या 
मदतीने निविदा तयार करुन, निविदा प्रकीया राबविणेबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची दक्षता 
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने घ्यावी. 

४. सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास खालील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेली आहे- 

४.१) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेतच काम पूर्ण करण्याची दक्षता विभागाने/ 
महाराष्ट्र सागरी मंडळाने घ्यावी. 

४.२) योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, ७७७ तत्वे, वित्तीय 
मर्यादा, विहीत निविदा कार्यपध्दती अनुसरने, आवश्यकतेनुसार राज्य तांत्रिक सल्लागार 
समितीने प्रकल्पाच्या व कामाच्या अनुषंगाने दिलेल्या Mears व त्रुटींची पुर्तता करणे 
याची सर्वस्वी जबाबदारी विभाग/ महाराष्ट्र सागरी मंडळाची राहील. 

४.३) सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी, निविदाविषयक 
क्षेत्रीय निर्णय किंवा अनियमितता यांस मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. अशा 
प्रकरणाची तपासणी त्यावेळच्या प्रचलित शासन नियमांनुसार करण्याची जबाबदारी 
विभागाची/ महाराष्ट्र सागरी मंडळाची राहील. 


वरील अटींची पुर्तता होईल याबाबतची दक्षता महाराष्ट्र सागरी मंडळाने घ्यावी. 


५. त्या-त्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययातून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 
कामांसाठी नियतव्यय उपलब्ध करण्याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळाने नियोजन करावे. 

६. वरील कामावरील खर्च मागणी क्र.बी-७, ३०५१-बंदरे व दिपगृहे, ८०- सर्व साधारण, १९०- 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (००) (०२) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहाय्य 
अनुदान तरंगती जेट्टी व तत्सम सुविधा पुरविणे (कार्यक्रम) (३०५११८३५) या लेखाशिर्षाखाली ३५, - 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या उद्दिष्टाखालील मंजूर तरतुदींतून भागविण्यात यावा. 

७. सदर शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६२/रा.मं १, 
दि.०३.०१.२०२४ व तसेच व्यय अग्रक्रम समितीच्या दि. ०६.०२.२०२४ रोजीच्या बैठकीबाबत, वित्त 
विभागाच्या पत्र क्र. सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.११/ अर्थ-२, दि. १४.०२.२०२४ अन्वये निर्गमित केलेल्या 
इतिवृत्तानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रत, 


१ 


AD 


CC AN 


o~ 


3 


SG ८-४ 


८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
९) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-०८२१/प्र.क्र.२८./बंदरे-१ 


Cs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१६१५३७३६८३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MURLIDHAR MADANRAO MUNDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


MURLIDHAR sea 
2.5.4.20=282312ebca8590dedb8028575064d7754a3c5702d668b4 


3d226ef7b32ee3a517, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M A DA N RAO M serialNumber=7 16527D5A822F9E40134FCE6C6C6B8E1521D5C66 
U N D E E1D2D46A3F04B04DE16DF388, cn=MURLIDHAR MADANRAO 
MUNDE 
Date: 2024.02.16 15:48:07 +05'30' 
अवर — 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (बंदरे), मंत्रालय, मुंबई, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
निवडनस्ती(बंदरे-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


